सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
पदावर पदोन्नती व पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.एमव्हीडी १२१०/प्र.क्र.3९०/परि-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक :- ३० जुलै, २०११ 


शासन आदेश .- मोटार वाहन विभागातील खालील मोटार वाहन निरिक्षक यांना सहायक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील रिक्‍त पदांवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 
आलेल्या रिट याचिका क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे व त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या कार्यालयात 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव 
१ | श्री.वाय.एच.मासुमदार 
२ । श्री.व्ही.आर.बंकापूर 
३ | श्री.एन.एन.मेहता 


४ | श्री.एस.जी.राठोड 
aoe 
५. | श्री.आर.एन.शिंदे 


पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई | 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, यवतमाळ 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, हिंगोली 


if 


६ । श्री.बी.डब्ल्यू.पाटील 

७  । श्री.व्ही.के.कुमार उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, रत्नागिरी 
¢ | श्री.सी.एस.चव्हाण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) 
९ | श्री.के.बी.चव्हाण उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातूर 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मालेगाव 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीड 


cy श्री.एस.पी.देशपांडे 
com श्री.एम.जी.ओतारी 
१२ | श्री.एस.सी.फासे 

१३ «| श्री.एस.एन.सय्यद 
१४ i श्री.जे.एस.गायकवाड 
१५ | श्री.एस.पी.देशमुख 


2. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


मान्यतेच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, 
अ) उपरोक्‍त नमूद पदोन्नती सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदाच्या सेवा 
प्रवेश नियमानुसार करण्यात आलेली आहे. 
ब) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर सेवा प्रवेश नियमानुसार नियमित 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱयांनी वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. तसेच 
वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून 


पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई,/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संबंधित सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
संबंधित उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/यवतमाळ/सिंधुदुर्ग/जालना/रत्नागिरी/ धुळे/ 

अमरावती/लातूर/नाशिक/औरंगाबाद/नांदेड 

निवडनस्ती / परि-४ 


